वनक्षेत्रपाल, गट-ब संवर्गातून सहायक 
वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक: एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.१९३/ फ-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- शासन समक्रमांकाचे दि.१३.०८.२०२४ रोजीचे आदेठा 


शासन आदेशा :- 

संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये सन २०२३-२४ वर्षाच्या निवडसूचीमधून वनक्षेत्रपाल, गट-ब 
संवर्गातीळ अधिकाऱ्यांना सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) (वेतनश्रेणी 8-१८ रू. 
४९१००-१५५८००) या संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर 
आदेशामधीलळ खालील अधिकाऱ्यांनी वाटप केलेल्या महसूल विभागामधील पदस्थापनेच्या 
ठिकाणामध्ये अंशत: बदल करण्याची विनंती केली आहे. सदर अधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने खालील प्रमाणे अंशत: बदल करून पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम वाटप अंशत: बदल करून शेरा 
केलेला | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद 
महसूल 
विभाग 
| २ ३ eo षु 
शि . श्री.रविद्र मुरलीधर घाटगे, | नागपूर । सहायक वनसंरक्षक (जंकास | रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, फिरते पथक-२ , संरक्षण व अतिक्रमण 
नागपूर निर्मूलन-१), नागपूर वन 
विभाग स्थित रामटेक 
२. | shatter गोविंदराव कवळे, | नागपूर | सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण, (नियोजन) महाराष्ट्र पर्यायी 
अहमदपूर, सामाजिक वनीकरण वनीकरण Peal व्यवस्थापन च 


नियोजन प्राधिकरण कॅम्पा 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
कार्यालय, नागपूर 


विभाग, लातूर 


शासन आदेशा क्रमांकः एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.१९३/ फ-८ 


2. 


सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९१०१४५३०२७२१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


qo. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


१५ 
१६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANANDA SHANKAR 
SHENDAGE 


(आनंदा 21S) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, म.रा., पुणे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक /सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
सर्व वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण 

सर्व उपवनसंरक्षक 

मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक. 


. संबंधित अधिकारी / प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत. 


निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


